नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(२२)/का-१४११, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ मार्च, २०२४ 


शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/का-१४११, दि.२८ मार्च, २०२२, 
शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.२९ मार्च, २०२२, 
शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.७ जुले, २०२२, 
शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- १ 
२ 


3 
8 


~ 


Se Orr 5-2 


प्रस्तावना :- 

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करण्यासाठी “महानगरपालिका 
क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” व “नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” 
या योजनांना वाचा येथील अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली असून त्याअंतर्गत 
करावयाच्या कामांसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील 
शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. (२.४, ३, ४ व ७ येथील तरतुदींमध्ये वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (3) येथील शासन 
निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली होती. तथापि, वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात 
आलेल्या सुधारणा रद्द करुन वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधील तरतूदी वाचा येथे नमूद 
अनुक्रमांक (४) येथील शासन निर्णयान्वये पुनःस्थापित करण्यात आल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (४) येथील 
शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेऊन सोबत जोडलेल्या यादीतील विकास कामांना शासन मान्यता देण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

"नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करणे 
(नगरपालिकानगरपंचायत/नगरपरिषद/)" या योजनेअंतर्गत शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, 
२०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार सुरगणा व कळवण नगरपंचायत अंतर्गत सोबत दिलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद 
केलेल्या रू.१५.००कोटी एवढ्या किंमतीच्या कामांची थेट शासन स्तरावरून निवड करण्यात आली आहे. सदर 
कामांसाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कळवण व कळवण नगरपंचायत राहतील. 

२. शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, २०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार उपरोक्त कामांना 
संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा यांनी तांत्रिक मान्यता व जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याची कार्यवाही करावी. प्रशासकीय मान्यता परिशिष्टातीलळ रकमेच्या मर्यादेत असल्याची दक्षता 
जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी घ्यावी. 

३. शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.१९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३ अन्वये 
दिलेल्या सूचनांनुसार सोबतच्या परिशिष्टातील कामांसाठी प्राप्त होणारे अनुदान वितरीत करण्याकरिता 
जिल्हाधिकारी, नाशिक यांच्या नावे स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात यावे. बँक खात्याचा तपज्ील (IFSC कोड व खाते 
क्रमांक नियोजन विभागास सादर करावा. त्यानंतर सदर निधी उक्त बँक खात्यामध्ये सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टाप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(२२)/का-१४११, 


४. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या कामांसाठी जिल्हाधिकारी, नाशिक / सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, सुरगणा व कळवण नगरपंचायत जि.नाशिक यांनी संदर्भ क्र येथील शासन निर्णयामधील अन्य 
सर्व अटी व शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 
५. या कामांसाठी होणारा खर्च हा “मागणी क्र.ओ-९, ३६०४, स्थानिक संस्था व पंचायतराज संस्था यांना 
नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकीत रकमा देणे, २००, इतर संकीर्ण नुकसान भरपाई व अभिहस्तांकन,(०१)(०२), 
नागरी स्थानिक संस्थांना (नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत) सहायक अनुदान (३६०४ १०१८) (कार्यक्रम), ३१, 
सहायक अनुदान"या लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२४ करिता उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात येईल. 
& सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१४१३४४५५७२१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
CHARUSHILA 1 
DEVENDRA CHAUDHARI कि मान 


2024.03.14 13:53:55 +05'30' 


(चारूशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, 

२. जिल्हाधिकारी, नाशिक, 

३. मुख्य अधिकारी, सुरगणा व कळवण नगरपंचायत , जि. नाशिक, 
४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, नाशिक, 

५. मा.उप मुख्यमंत्री(वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, 


९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जि.नाशिक, 
१०. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
११. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(२२)/का-१४११, 


शासन निर्णय क्रमांक-संकोर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(२२)/का-१४११९, दि.९४ मार्च, २०२४ 
सोबतचे परिशिष्ट 
अ.क्र. कामाचे नांव (रु.लक्ष) 
सुरगणा नगरपंचायत 
र वार्ड क्रमांक ८ मधील भास्कर बडनेरे यांच्या घरापासून काळू गांगुर्ड यांच्या घरापर्यंत मा 
भुयारी गटार व सिमेंट कॉक्रोट रस्ता करणे ता.सुरगाणा जि.नाशिक न 
: वार्ड क्रमांक ८ मधील बोरसे तात्या ते नामदेव सोमवंशी यांच्या घराच्या पाठीमागे 
२ र्कत ३०.०० 
भुयारी गटार व सिमेंट कॉक्रोट रस्ता करणे ता.सुरगाणा जि.नाशिक 
: वार्ड क्रमांक ९४ मधील नरेंद्र गांगुड ते दयाराव यांच्या घरापर्यंत भुयारी गटार व सिमेंट ता 
कॉक्रीट रस्ता करणे ता.सुरगाणा जि.नाशिक न 
वार्ड क्रमांक ९४ मधील शंकर पवार ते ग्रामीण रुग्णालय पर्यंत भुयारी गटार व सिमेंट 
१-8 काँक्रीट 30,00 
काँक्रोट रस्ता करणे ता.सुरगाणा जि.नाशिक 
वार्ड क्रमांक १५ मधील विठ्ठल गांगुर्ड ते शंकर शेख यांच्या घरापर्यंत भुयारी गटार व 
GQ सिमेंट काँक्रीट २०.०० 
सिमेंट काँक्रोट रस्ता करणे ता.सुरगाणा जि.नाशिक 
ह वार्ड क्रमांक १५ मधील दत्ता पवार ते विठ्ठल गांगुर्डे यांच्या घरापर्यंत दुहेरी गटार व er 
सिमेंट काँक्रोटर्सचा करणे ता.सुरगाणा जि.नाशिक न 
वार्ड क्रमांक Vo मधील चंद्रा वाघमारे ते केलास पवार यांच्या घरापर्यंत भुयारी गटार 
७ सिमेंट काँक्रीट 30,00 
ब सिमेंट काँक्रीट रस्ता करणे ता.सुरगाणा जि.नाशिक 
शर वार्ड क्रमांक Vio मधील बिरसा मुंडा चौक ते रेस्ट हाऊस पर्यंत भुयारी गटार व सिमेंट ae 
काँक्रोट रस्ता करणे ता.सुरगाणा जि.नाशिक न 
वार्ड क्रमांक Vo मधील सुरेश भूम ते असलम शेख यांच्या घरापर्यंत भुयारी गटार व : 
8 सिमेंट काँक्रीट 20,00 
सिमेंट काँक्रोट रस्ता करणे ता.सुरगाणा जि.नाशिक 
१० । श्री स्वामी समर्थ मठ सुरगाणा येथे सभामंडप बांधणे ता.सुरगाणा जि.नाशिक २०.०० 
११ | वार्ड क्रमांक ८ मध्ये व्यायामशाळा बांधणे ता.सुरगाणा जि.नाशिक २०.०० 
एकूण (अ) 300,00 
कळवण नगरपंचायत 
१ किळवण नगरपंचायत हद्दीतील वार्ड क्र. ४ येथील देवा शिंदे ते किशोर पगार यांच्या जार 
घरापर्यंत भूमिगत गटार व रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ता.कळवण जि.नाशिक त 
कळवण नगरपंचायत हद्दीतील वार्ड क्र.५ मध्ये आबा सूर्यवंशी यांच्या घरापासून ते 
२ | सागर सावकार यांच्या घरापर्यंत पाईप गटार व रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ९०.०० 
ता.कळवण जि.नाशिक 
३ | कळवण नगरपंचायत हद्दीतील वार्ड क्र.२ शिवनेरी कॉलनी मध्ये गट नं. ४१/१/२ 33.00 
मध्ये सुशोभिकरण करणे. ता.कळवण जि.नाशिक 
vy | कळवण नगरपंचायत हद्दीतील वार्ड क्र.११ मध्ये वाटर प्लांट ते मराठी शाळेपर्यंत पाईप | १००.०० 
गटार व रस्ता कॉक्रोटीकरण करणे. ता.कळवण जि.नाशिक 
५ । कळवण नगरपंचायत हद्दीतील वार्ड क्र.१४ मधील मोठादेब नाला परीसरयेथे स्ट्रीट २०.०० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(२२)/का-१४११, 


लाईट बसविणे.ता.कळवण. जि.नाशिक 
६ | कळवण नगरपंचायत हद्दीतील वाड क्र.१ मध्ये गावठाण पूल ते बाजार ओटे पर्यंत रस्ता | ५७७०० 
वब सुशोभीकरण करणे.ता. कळवण जि.नाशिक 
७ | कळवण नगरपंचायत हद्दीतील वार्ड क्र.७ मध्ये सतीमाता मंदिर ते संगमेश्वर मंदिर येथे गाल 
पुलाचे बांधकाम करणे. ता. कळवण जि.नाशिक त 
८ । कळवण नगरपंचायत हद्दीतील वार्ड क्र. १ मध्ये भास्कर मोरे ते पंकज पगार यांच्या तता 
घरापर्यंत संरक्षण भिंत बांधणे. ता.कळवण जि.नाशिक 
९ | कळवण नगरपंचायत हद्दीतील वार्ड क्र. ४ मधील गणेश नगर परिसरात क्रिकेट कोर्ट bs 
तयार करणे. ता. कळवण, जि. नाशिक. 
१० | केळवण नगरपंचायत हद्दीतील वाड क्र.१७ मधील शिवाजी नगर परिसरात टेनिस कोट | ६, ०० 
तयार करणे ता.कळवण जि.नाशिक 
कळवण नगरपंचायत हद्दीतील वार्ड क्र.४ येथील देवा शिंदे यांच्या घरासमोरील ओपन 
३4 ७५०,०० 
स्पेसचे सुशोभीकरण करणे. ता.कळवण जि.नाशिक 
gg | कळवण नगरपंचायत हद्दीतील वार्ड क्र.१७ मधील अविनाश पगार यांचे घर ते लक्ष्मण । २८ ०6 
महाले यांच्या घरापर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे.. ता.कळवण जि.नाशिक 
कळवण नगरपंचायत हद्दीतील वार्ड क्र.१३ मधील अनिल Sets यांचे घर ते अनिल 
१२३ | मालपुरे यांच्या घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण, पेव्हर ब्लॉक व पाईप गटार करणे. ४९.०० 
ता.कळवण जि. नाशिक 
१४ कळवण नगरपंचायत हद्दीतील वार्ड क्र.२ मधिल संगमेश्‍वर मंदिर परिसरात सुधारणा ee 
करणे. (फेज-३) ता.कळवण जि.नाशिक न 
कळवण नगरपंचायत हद्दीतील वार्ड क्र४. मध्ये दिनेश पवार यांच्या घरापासून ते re 
९५ कोर्टापर्यंत पाईप गटार व रस्ता काँक्रीटीकरण करणे .ता.कळवण जि.नाशिक 
एकूण (ब) 2200.00 
एकूण (अव ब) १५००.०० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


